केंद्र पुरस्कृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजना-महाराष्ट्र” योजनेतून काम करणा-या 
मजुरांना ८ दिवसाच्या आत मजूरी अदा करणे तसेच 
तदनुषंगिक अडचणी सोडवणे बाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो) 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.०५/रोहयो ७ 
नविन प्रशासन भवन, १६ मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा - २००५, 
२) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम (सुधारित) कायदा - २००६ 

प्रस्तावना :- 

मग्रारोहयो अंतर्गत राज्यात कामे मोठया प्रमाणावर सुरु असून रोजगार हमी योजना विभागाने "मी समृद्ध 
तर गाव समृद्ध, गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध" या तत्वाने वाटचाल सुरू केली आहे. ग्रामीण भागातील 
लोक शेतकरी-ऱेतमजूर श्रीमंतीच्या वाटेवर कशाप्रकारे जातील याच्या अनुषंगाने अनेक नव्या बाबींचा समावेश 
करण्यात आला असून ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मारक ठरणारे अनेक अडथळे कमी करण्यात आले 
आहेत. मजुरी देणे, सदर मजुरीतून मालमत्ता निर्माण करणे व या मालमत्तेतून ग्रामीण भागातील गरिबांचे 
जीवनमान उंचावणे यासाठी रोजगार हमी योजना काम करत आहे. मजुरांना विहित वेळेत मजूरी प्रदान करणे हे 
कायद्याने बंधनकारक केले आहे. मोठया प्रमाणावर अधिकची कामे हाती घ्यावयाची झाल्यास मजुरांना १५ 
दिवसांऐवजी ८ दिवसांच्या आत मजूरी प्रदान करणे आवश्‍यक आहे. जर मजुरांना आर्थिक लाभ वेळेवर मिळाला 
तर अधिकाधिक लोक या योजनेचा लवकरात लवकर लाभ घेतील व त्यातून अधिक मालमत्ता निर्माण होऊन 
ग्रामीण भागातील गरिबांचे जगणे सुखकर होईल. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता मजुरांची मजुरी प्रदान करताना 
काही अडचणी शासनाच्या लक्षात आल्या आहेत. सदर अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी व मस्टर 


संपल्यापासून आठ दिवसांत मजूरी प्रदान करण्यासाठी खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक :- 


१. मस्टर बंद होण्याच्या आठ दिवसाच्या आत पेमेंट करणे याकरिता :- 


हजेरी पत्रक बंद झाल्यानंतर दिवस निहाय पूर्ण करावयाची कार्यवाही खालील प्रमाणे आहे. 


IRA परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.०५/रोहयो ७ 


१ | ई-मस्टर प्रमाणे मस्टर रोलची अंतीम तारीख T 

2 कामाचे मोजमाप करून नरेगा साफ्ट वर नोंद T+3 Technical Assistant 
करणे 

3 Wage list तयार करणे (Generation of Wage T+4 CDEO 
list) / Data Entry 

| | प्रथम स्वाक्षरीने FTO तयार करणे Generation of | T+§ AAO/CDEO 
FTOs (4st Signature) 

4 व्दितीय स्वाक्षरीकरून प्रदानास मान्यता देणे ग--७ BDO/CDEO 
Approval of FTOs for payment (2"° 
Signature) 


बुलढाणा, नांदेड, भंडारा व वाशिम या जिल्ह्यांत ८ दिवसांच्या आत मजुरांना मजुरी अदा करणे शक्‍य 
झाले आहे त्यामुळे अन्य जिल्ह्यात सदर मजुरी आठ दिवसांत करणे शक्य होईल. त्यासाठी खालीलप्रमाणे 
कार्यवाही करण्यात यावी. 
१.१ मस्टर संपल्यावर दोन दिवसांच्या आत FTO Raise केले नसलेले प्रकरणांचा NREGASoft 
मधून माहिती काढून APO/ CDEO यांना Whats App Group मध्ये होयर करणे. 
१.२ वरीलप्रमाणे माहिती होअर झाल्यावर APO यांनी याच दिवशी CDEO कडून FTO raise करुन 
घेणे. 
१.३ वारंवार एखाद्या APO/ CDEO कडून मस्टर बंद होण्याच्या ६ दिवसांच्या आत FTO Raise 
होत नसल्यास आणि त्यांना पुन्हा पुन्हा सांगावे लागत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करणे. 
१.४. MIS Coordinator यांनी कोणत्याही परिस्थितीत तालुका/जिल्ह्यातील १००% Payment ८ 
दिवसाच्या आत होईल असे पाहणे. 
१.५७ याप्रमाणे मजूरी अदा केली नसल्याचे दिसून आल्यास जिल्ह्याचे MIS Coordinator आणि 


तालुक्यांचे APO/ CDEO वर ही जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.०५/रोहयो ७ 
२. PFMS मधून Bank Account खरे असण्याची शहानिशा करणे :- 

अलिकडच्या काळात भारत सरकारने एखादे Bank Account अस्तित्वात असल्याची खात्री PFMS 
द्वारे करायला सुरुवात केली आहे. FTO Raise करतांना पुढील बिंदु क्र. ३ प्रमाणे कार्यवाही करुन अचूक Bank 
Account number आणि IFSC Code entry केल्यावर ते Account Number अस्तित्वात असल्यास PFMS 
प्रणालीमध्ये त्रुटी म्हणून दाखवले जात नाही. यावरुन निष्कर्ष काढावयाचा असतो की Entry केलेले Account 
Number योग्य लाभार्थ्याचा आहे. याची खात्री पटल्यावर पुन्हा आधार क्रमांक आणि Bank account number 
match होण्याची आवश्‍यकता शिल्लक रहात नाही. त्यामुळे यापुढील काळात आधार लिंक्ड Account महत्त्वाचे 
राहिले नाहीत. 

तसेच PFMS प्रणालीमध्ये त्रुटी दाखवलेले Account number दुरुस्त करावयाचे असते कारणकी ते 
Account Number आणि संबंधित लाभार्थी match होत नसते. तथापि पुढील बिंदु क्र. ३ प्रमाणे अचूक 
कार्यवाही केल्यास PFMS प्रणालीतसुध्दा त्रुटी दिसणे बंद होईल. सोबतच Transaction Reject होणे सुध्दा बंद 
होईल. 


३. Rejected Transaction तयार न हाऊ दण:- होऊ देणे:- 


Rejected Transaction Mare प्रमुख तीन कारणे आहेत. Transaction होण्याचे प्रमुख तीन कारणे आहेत. 


३.१ Account Number/IFSC Code चुकीची Data Entry करणे. 
3.2 Aadhar Numbar आणि Account Number Match न होणे. 
3.3 तसेच ६-महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी अकाउंटमध्ये कोणतेही WHred Transaction न झाल्याने 
बँकेद्वारे सदर अकाउंट बंद केलेले असणे. 
या प्रत्येक प्रकरणी खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी- 


3.9 Account Number/IFSC Code ची योग्य Data Entry करणे. 


३.१.१ 0960 यांचेकडून एखाद्या लाभार्थ्यांचा Account Number/ IFSC Code याची डाटा एन्ट्री 
करत असताना सदर लाभार्थ्याच्या पासबुकची किंवा रद्द करण्यात आलेला लाभार्थ्यांचा धनादेश यांची 
Scan Copy तयार ठेवूनच डाटा एन्ट्री करावी .दूरध्वनीद्वारे माहिती घेऊन डाटा एन्ट्री करू नये. 

३.१.२ लाभार्थ्याची वरील माहिती पासबुक किंवा धनादेश ची Scan Copy ग्रामरोजगार सेवक कडून 


Whats App वा अन्य ऑनलाइन माध्यमाद्वारे मागवून घ्यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.०५/रोहयो ७ 
3.9.3 NregaSoft मध्ये Data Entry करताना Entry केल्यावर Enter बटन दाबण्यापूर्वी CDEO ने 
एकदा पुन्हा चेक करावे की सर्व Data Entry योग्य प्रकारे केलेले आहेत किंवा कसे हे चेक करून सर्व 
Details बरोबर Entry असल्याची खात्री झाल्यावरच Enter बटन दाबावे. 
३.१.४ अशा पद्धतीने काळजीपूर्वक कार्य केल्याने Account Number तसेच IFSC Code च्या Data 
Entry चूक होणार नाही. 
३.१.५ दर महिन्याला राज्यातील सर्व 090 यांच्याकडून Data Entry मधील होणाऱ्या चुकांची 
माहिती नरेगा आयुक्तांनी, NREGASoft म्हणून काढावी व ठराविक प्रमाणापेक्षा अधिक चुका करणाऱ्या 
CDEO यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. 


३.२ Aadhar 3ift Bank Account Numbar Match न होणे :- 


मजुराचे खाते, Inactive Aadhar किंवा Aadhar not mapped या कारणाने Reject झाल्यास 
ते खाते आणि आधार क्रमांक map करण्यास विलंब होतो त्यामुळे मजुरास मजुरी मिळण्यास विलंब 
होतो. अशा परिस्थितीत सदर आधार क्रमांक Delete करून मजुरांचे व्यवहार Aadhar to NEFT मध्ये 
परिवर्तीत करणे योग्य राहील. 
३.२.१ एखाद्या Job Card वर बर्‍याच दिवसांपासून FTO Raise केलेले नसल्यास ही बाब घडते. 
त्यामुळे १०9 Card मधील ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी नंतर FTO Raise करताना त्या Bank 
Account Number चे Aadhar Number Delete करण्यात यावे. 
3.2.2 नवीन Job Card वर FTO Raise करताना Bank Account Number सोबत Aadhar 
Number टाकू नये. कारण की आता Bank Account Number योग्य असल्याची शहानिशा PFMS 
च्या माध्यमातून केली जाते. 
3.3. Bank Account ६ -महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी विनावापर असणे किंवा बऱ्याच दिवसापासून 
वापरात नसलेल्या Job Card बाबत- 
३.३.१ नवीन Job Card किंवा जुन्या कार्डावर बऱ्याच कालावधीनंतर FTO Raise करताना Account 
Number मध्ये ६ महिन्याच्या आतील Transaction आहे याची Seta करावी. 
३.३.२ बँकेकडून पासबुक चे Transaction चे प्रिंट काढताना सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी 


Transaction न दिसल्यास लाभार्थ्यांना तसे Transaction करण्यास सांगण्यात यावे. त्यामुळे सदर 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.०५/रोहयो ७ 

लाभार्थी संबंधित बँक खाते वापरत आहे असे होईल. ही कार्यवाही Bank Correspondent आणि 
ग्रामरोजगार सेवकांच्या मदतीने करावी. 

३.३.३ वरीलप्रमाणे कार्यवाही झाल्यानंतर पासबुकचे शेवटचे Transaction Vdd प्रिंट काढून 
त्याची Scan Copy ग्रामरोजगार सेवकाकडून मागून घ्यावी. 

3.3.8 FTO Raise करण्यापूर्वी CDEO ने Passbook च्या Entry मधून पहावे कि Bank Account चा 
वापर मागील ६ महिन्याचे आत करण्यात आले आहेत. 

३.३.५ तसेच ६- महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी वापरले नाही गेलेल्या Bank Account मध्ये पेमेंट 
करण्यासाठी FTO Raise करू नये. 

३.३.६ त्यापूर्वी 881</०००५॥ योग्य प्रकारे प्रक्रिया करून पुनर्जीवित करून घ्यावे. 


वरील बाबी पूर्ण केल्यास आपल्याकडे कोणतेही Transaction Rejected होणार नाही. 


8. Regeneration of Rejected Transaction:- 

कोणतेही Transaction Reject झाल्याने त्या मजुरास/ संबंधित व्यक्‍्तिठाः Payment होण्यास उशिरा 
होतो. ते होऊ नये याकरिता कोणतेही Transaction Reject होऊ नये यासाठी सर्व CDEO आणि ॥०७0ने कार्य 
करण्याचे आहे. 

परंतु या परिपत्रकापूर्वी काही Transaction Reject Ales आहेत ते Regenerate करावे लागणार 
आहेत. 

राज्यातील सर्व Rejected Transaction चा अभ्यास करण्यात आला. कोणतेही Transaction Reject 
होण्याची फक्त तीन कारणे दिसून आली. ती तीनही प्रमुख कारणे उपरोक्त बिंदू क्रमांक-२ मध्ये 2.9 2.2 व 
२.३ मध्ये नमूद केलेल्या आहेत. 

तथापि, नरेगा संकेतस्थळावरील Rejected Transactions च्या अहवालांमध्ये मजुरांचे खाते क्रमांक, 
बँकचे नांव व IFSC Code दिसत नाहीत. त्यामुळे Reject झालेल्या मजुरांच्या खात्याच्या तपासणीसाठी अन्य 
अहवालांचा आधार घ्यावा लागता. याकरिता Central Bank of India या शासनाच्या नोडल बँकेव्दारे एक 
डंशबोर्ड विकसीत करण्यात आला असुन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये दिवसनिहाय Reject झालेल्या व्यवहारांची 
माहिती आपल्याला उपरोक्त डॅडाबोर्ड वर उपलब्ध होते. यास्तव जिल्हयांना Username व Password देण्यात 


आले आहे. त्याचा वापर करुन MIS Coordinator यांनी प्रत्येक आठवड्याला किमान एकदा Rejected 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.०५/रोहयो ७ 
Transaction ची माहिती मजुरांचे खाते क्रमांक, बँकेचे नाव व IFSC code सह जिल्ह्याचे APO, PTO आणि 
CDEO यांच्या Whats App Group मध्ये प्रसारित करावे. 

उपरोक्तानुसार प्राप्त माहितीच्या आधारावर बिंदु क्र.३ मध्ये नमूद करण्यात आलेली प्रक्रिया आता पूर्ण 
कराव्यात. SAM वरील प्रक्रिया पूर्ण केल्याने 1815301101 Regenerate होऊन जाईल. 

राज्यातील सर्व Rejected Transaction, Regenerate करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी निश्चित 
करण्यात येत आहे. 

तसे न झाल्यास खालील प्रमाणे त्या व्यक्तींवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

४.१ शासन ठरवेलत्या प्रमाणापेक्षा अधिक Rejected Transaction शिल्लक असलेले CDEO. 

४.२ शासन ठरवेल त्या प्रमाणापेक्षा अधिक Rejected Transaction असलेल्या तालुक्याचे APO. 

४.३ शासन ठरवेल त्या प्रमाणापेक्षा अधिक Rejected Transaction असलेल्या जिल्ह्याचे MIS 

Coordinator. 

ष्‌. Geotagging वेळीच पूर्ण करणे:- 

राज्यात आव्यक असलेल्या Geotagging चे प्रमाण ५० टक्‍क्‍यांच्या सुमारास आहे. Geotagging 


करण्याचे टप्पे खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:- 


५.१ पहिले Geotagging -- काम सुरु करण्यापूर्वी 

५.२ दुसरे Geotagging -- ३० टक्के काम पूर्ण झाल्यावर परंतु, ६० टक्के खर्च 
होण्यापूर्वी 

५.३ तिसरे Geotagging -- १०० टक्के काम पूर्ण झाल्यावर 


वरील प्रमाणे टप्प्पा २ मध्ये कामाच्या खर्चाच्या ३० टक्के खर्च झाल्यानंतर उपरोक्त काम हे 
Geotagging करीता उपलब्ध होते. तसेच एकूण कामाच्या ६० टक्के खर्च होण्यापूर्वी सदर HATA Geotagging 
करणे अनिवार्य असते. अन्यथा सदर कामावर कोणत्याही प्रकारचे अकुडाल वा कुडाल खर्च नरेगा Uwe मध्ये 
नोंद किंवा खर्च करता येत नाही त्यामुळे मजुरांना मजुरी अदा करण्यास विलंब होऊ शकतो. करिता सर्व तांत्रिक 
सहायक यांना सुचीत करण्यात येते की, कामावर ३० टक्के खर्च होताच सदर कामाचे Geotagging तात्काळ 


करण्यात यावे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.०५/रोहयो ७ 

Geo tagging च्या कामात MSE (MGNREGA Spatial Enumerator) - PTO यांनी Geo tagging 
करणे आणि GAS (GIS asset Supervisor) - APO यांनी MSE ने केलेल्या Geo tagging ला approval देणे 
अभिप्रेत आहे. ज्या ठिकाणी ।॥॥8 म्हणून PTO यांच्यावर जास्त कामाचा व्याप असेल किंवा जास्त प्रमाणात Geo 
tagging प्रलंबित राहात असेल, त्या तालुक्यात ग्राम पंचायतीचे ग्रामसेवक / ग्राम रोजगार सेवक यांना सुध्दा 
MSE म्हणून GEO MGNREGA च्या Mobile Application मध्ये नोंदवता येईल जेणेकरुन ग्रामसेवक आणि ग्राम 


रोजगार सेवकाच्या मदतीने Geo tagging च्या कामात गती येईल. 


यापुढील काळात शासन ठरवेल त्यापेक्षा अधिक काळ Geotagging प्रलंबित राहिल्यास संबंधित PTO 
आणि CDEO वर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

गाव, तालुका व जिल्हा स्तरावरील सर्व यंत्रणांनी उपरोक्त सर्व सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. 
जेणेकरून मजुरांची मजुरी आठ दिवसात त्यांच्या खात्यात जमा करणे शक्‍य होईल. 
सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८०४१७४१२२८८१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 


NANDKUMAR ~ £& 
VERMA 


( नंद कुमार ) 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव. 

3. संचालक (MGNREGA), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषी भवन, 
नवी दिल्ली - ११० ००१. 

४. उपसचिव (MGNREGA), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषी भवन, 
नवी दिल्ली- 990 ००१. 


५. सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.०५/रोहयो ७ 
६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
७. आयुक्‍त, कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
८. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येजना-महाराष्ट्र, नागपूर 
९. सर्व जिल्हाधिकारी 
१०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
११. सर्व उपायुक्त (रोहयो), विभागीय आयुक्त कार्यालये. 
१२. संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
१३. संचालक (मृद संधारण), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
१४. मुख्य अभियंता (मृद व जलसंधारण) सर्व. 


१५. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 


es 


६. सर्व जिल्हा रेशीम अधिकारी. 
१७. सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 


१८.सर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा, ग्रामपंचायत) 


-O 


१९.सर्व गटविकास अधिकारी, नरेगा 

२०. उपवनसंरक्षक (सवी 

२१. उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण (सर्व) 
२२. वित्त विभाग (अर्थ-१६ , व्यय-८) 

२३. नियोजन विभाग (का.१४३४ व का.१४२४) 


२४. निवड नस्ती, रोहयो - ७. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


